वस्तू व सेवाकर भवनाच्या वडाळा, मुंबई येथील 
नवीन इमारतीसह शासनाची विविध कार्यालये व 
शासकीय निवासस्थाने बांधकामासाठी अर्थसंकल्प 
वितरण प्रणालीवर उपलब्ध असलेला निधी 
कोषागारातून आहरित करण्यास मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्र: संकीर्ण-१०२३/प्र.क्र.६२/वि.प्र.४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
नवीन प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक- १४/०७/२०२३ 


वाचा :-१) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. विकवि-१४२०/प्र.क्र.४५/वि.प्र.४, दि.२२ सप्टेंबर, २०२० 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३ दि.२२ एप्रिळ, २०२३ 


शासन निर्णय :- 


वस्तू व सेवाकर भवनाच्या वडाळा, मुंबई येथील नवीन इमारतीसह शासनाची विविध 
कार्यालये व शासकीय निवासस्थाने बांधकामासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाद्वारे 
करुन घेण्याकरिता रु.१००,००,००,०००/- (रुपये शंभर कोटी फक्त ) इतके अनुदान 
सन- 2023-2028 या वित्तीय वर्षातील खर्च भागविण्यासाठी मंजूर करण्यात आळे आहे. सदर 
संपूर्ण (१००% ) निधी रु.१००,००,००,०००/- ( रुपये शंभर कोटी फक्त ) कोषागारातून 
आहरित करण्यासाठी याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार 
नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. २ येथील शासन 
परिपत्रकातील दिलेल्या fread काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


3. सदर खर्च “मागणी क्र.जी-८, मुख्य लेखाश्ीर्ष ४०७०-इतर प्रशासनिक सेवांवरील 
भांडवली खर्च (00) Coo, इतर खर्च (00) (00) (09)". महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
महामंडळाद्वारे विक्रीकर कार्यालयाच्या इमारतीचे बांधकाम (कार्यक्रम), ५३ मोठी बांधकामे 
(४०७० ०२४९) ” या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२०२४ या वित्तीय वर्षातील मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 

8. उपलब्ध करुन दिलेल्या सदर तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, 
लळेखाशिर्षनिहाय / उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी 
उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. माहिती वेळोवेळी शासनास सादर करावी. 

प. हा शासन fo नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१५१/१४७२ 
दि.२८/०६/२०२३ तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.३६७/२०२३/व्यय-७ 
दिनांक ०३/०७/२०२३ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१०२३/प्र.क्र.६२/वि.प्र.४ 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२३०७१४१५५५४३७९०५ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, FINANCE 
DEPARTMENT, postalCode=400032, ‘Maharash' 
2.5.4.20=5f3fd7897fea97 1 7dd91 15f782c19536afee03d1736a028349 


3a8863fadebb45, 
pseudonym=592D354BA94FD2176EEA4553236CD33EDCD89F9A, 


SALVI rae tit 
(मंजुषा साळवी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, वस्तू व सेवाकर भवन, मुंबई-४०० ०१० 


) 

२) विशेष राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, वस्तू व सेवाकर भवन, मुंबई-४०० ०१० 

३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१ मुंबई 

४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
) 
) 


५) वित्त विभाग, कक्ष अधिकारी (प्रशा-४/अर्थसंकल्प-१२/व्यय-७) 
६) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


